महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाचा सामाजिक 
आणि आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी अभ्यासगट 
स्थापन करुन सविस्तर पाहणी अहवाल सादर 
करण्यासाठी 1155 या संस्थेची नियुक्ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.५५/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०२२. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१३ मध्ये शासनाने नेमलेल्या मेहमूदर रेहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाने 
दिलेल्या अहवालानुसार FSH समाजासाठी शासनाने केलेले प्रयत्न व मुस्ळीम समाजाचा 
विकास याबाबतची पाहणी करणे आव्यक होते. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था,देवनार मुंबई यांनी 
महाराष्ट्र राज्यातील मुस्लिम समाजातील,आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा स्तर उंचावण्यासाठी 
सन २०१३ मध्ये राज्य शासनाने नेमलेल्या मेहमुदर रेहमान यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गटाने 
दिलेल्या अहवालानुसार मुस्ळीम समाजासाठी राज्य शासनाने केलेले प्रयत्न व अल्पसंख्याक 
समुदायाचा विकास या विषयाचा पाहणी अहवाल सादर करण्यासाठी एक अभ्यास गट नेमून 
अभ्यास करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 
२. सदर अभ्यासामध्ये मुस्लीम समाजाच्या सामाजिक,शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाच्या 
पाहणीसाठी मुस्लीम समाजातील शैक्षणिक,आरोग्य,रोजगार आणि राहणीमान,बॅक आणि वित्तीय 
सहाय्य,पायाभूत सुविधा,शासन (संचलीत) योजनांच्या लाभ या घटकांचा अभ्यास करावयाचा आहे. 
महाराष्ट्र राज्यातील ASH समाजास विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मुस्लीम 
समाजाच्या शैक्षणिक,आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करुन भौगोलिक क्षेत्र परत्वे 
असलेल्या अडचणी जाणून घेऊन त्याद्वारे विकासाच्या विविध क्षेत्रामध्ये मुस्लीमांचा सहभाग 
वाढविण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी टाटा सामाजिक शिक्षण संस्था,मुंबई यांनी महाराष्ट्र 
राज्यातील सहा विभागीय महसूल आयुक्‍्तालयांतर्गत ५६ मुस्लीम बहुल शहरांमध्ये मुस्ळीम 
समाजाच्या सामाजिक,शैक्षणिक आणि आर्थिक संस्थाचा अभ्यास करण्यासाठी मुलाखती व 
सामुहिक चर्चा अभ्यास करुन सादर करायचा आहे. 
३. सदर अभ्यासगटासाठी खालीलप्रमाणे एकूण रु.३३,९२,०४०/- (रुपये तेहतीस लक्ष Aad 
हजार चाळीस रपये)एवढया खर्चास वित्तीय मान्यतासह प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.५५/का.९ 


Budget for the Study 


ltems Descriptions Total amount 
1 Salary for the 2 Research | Rs.40000x4 month | 320000 
Officers (RO) x 2 ROs. 
2 Salary for the 3 Research | Rs.30000x3 270000 
Assistants(RAs) monthsx3RAS 
3 Faculty time charges 20 days x4 | 640000 
facultyx8000 per 
day 
4 One consultant, for Muslim | 30 daysx1 | 120000 
woman and girls,education consultantx4000 
5 Travel expenses for 4 facaty +1 | Rs.3500 x 5 faculty | 350000 
consultants (rail, bus,car,air) x20 dyas 
= Travel expenses for 2 Research | Rs.1000x5x60 300000 
Officers (RO)and 3 Research | days 
Assistants (RAs) 
ऱ Stay and boarding charges by | Rs.1500x5x60 450000 
ROs and RAs days 
a Stay and boarding charges by | Rs. 4000x5x15 | 300000 
faculty and consultant days 
ial Buying of stationery and other ;) Lump sum 50000 
consumables 
10 Holding of indepth interviews and | 112 meetings x 800 | 89600 
group discussions 
11 Printing of reporsts 10 copies @ Rs. | 20000 
2000 each 
12 Contingency Lump sum 40000 
13 TISS administrative charges|@ 15% on_ the | 442440 
including audit fee items 1-12 
Total 33,92,040 
४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग यांना सूचित करण्यात येते की,या 


प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम शासनाकडून कळविल्यानंतर पहिला हप्ता ४०%, 
दुसरा हप्ता अहवालाचे काम ५०% पूर्ण झाल्यानंतर ४०%, तिसरा हप्ता अंतरीम अहवाल सादर 
केल्यानंतर १०% आणि चौथा हप्ता अंतिम हप्ता अंतीम अहवाल सादर केल्यानंतर १०% अशा 
प्रकारे वितरीत करावा. तसेच याबाबतचा धनादेश “TATA INSTITUTE OF SOCIAL SCIENES, 
MUMBAI” यांच्या नावाने वितरीत करावा. 

५. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था यांनी सदर अंतिम अहवालाच्या २० मुद्रित प्रती व PDF 
स्वरुपातील प्रत ( Soft Copy) विभागास सादर करावयाची असून सदर पाहणी अहवालाचे सर्व 
हक्क अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे राहतील. 

६. सदर खर्च मागणी क्रमांक झेडई-१,ए,”२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२ समाज 
कल्याण,२०० इतर कार्यक्रम (०१)(१२) अल्पसंख्याकाच्या समस्याबाबत संशोधन,प्रशिक्षण व 
योजनांना प्रसिध्दी देण्यामाफत सहाय्यक अनुदान (२२३५ ए-१८७)या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.५५/का.९ 


टाकण्यात यावा सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २५९/२०२२ /व्यय-१ 
दि.२०.०९.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२११५२६४४९४१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by ASHARANI UTTAM PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=75 1b2c8055022d1e34bdf5fdf8e581 dfféb179e5724ad06 


UTTAM PATIL नवम 
(आ.उ.पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सचिव,महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग,मुंबई. 
२. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था,सायन टॉम्बे रोड,देवनार मुंबई ४०० ०८८. 
३. अपर मुख्य सचिव/ वित्त विभाग,नियोजन विभाग,उदयोग उर्जा व कामगार विभाग 
४. मंत्रालय,मुंबई. 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
६. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. निवडनस्ती का-९ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


